Reg.No./NPCITY/236/2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष 


५ . 


अंक ३७] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्रपद २१-२७ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ११ ,किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


नाही . 


१-७ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार - अ, चार -ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 

भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


१-११ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११४८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.- अ.का.- कावि - ४७६-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम असा केला आहे) यांच्या 
कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १००४-१८ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
अ .- एक -१ ( १६४९ ). 

( १) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


“ 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . एस . एस . अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-४७-२०१५-१६ गाव बेलोरा , तालुका चांदूरबाजार , जिल्हा अमरावती 
सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


१५४/२ 


० ०७ 


२ 


० १८ 


३ 


0 ०६ 


४ 


० ०८ 


१५४/४ 
१५४/ ३ अ 
१५४/३ 
१५६/३ 
१५९ / ३ 
१५७/२ 


० १७ 


६ 


० ०७ 


७ 


० १२ 


एकूण 


० ७५ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


बेलोरा ते बोराळा रस्त्याचे कामाकरीता ( रस्ता रुंदीकरण ) 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


बेलोरा ते बोराळा रस्त्याचे कामाकरीता 


समाजाला मिळणारे लाभ 


या बेलोरा ते बोराळा रस्त्याचे कामाकरीता लोकांना वहिवाट करीता सुविधा ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा 
लाभ होईल . 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


अमरावती : 
दिनांक २९ जुलै २०१९ . 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १ ९ ४१ 


३ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११४ ९ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक कावि - वशी- उप - भूसं - कलि - ३८०-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने , भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ५४२, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट - कलम (२) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदींन्वये “ उक्त सार्वजनिक ” प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखाली 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (मध्यम प्रकल्प), बुलडाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३३-२००८-०९, मौजे टाका, ता . नांदरा, जिल्हा बुलडाणा ( बुडीत शेती ) 


अ . क्र . 


गट क्र . 


संपादित क्षेत्र 


पो . ख . 


( १ ) 


वहितीयोग्य 

( ३ ) 
हे . आर 


एकूण 
( ५) 


( २ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


९ ८ 


o oy 


000 


० ०५ 


२ 


९९ 


१ ९ १ 


0 00 


१ ९ १ 


३ 


९९ 


१ ९ १ 


००० 


१ ९ १ 


४ 


१०२ 


000 


१०२ 


५ 


९९ 


० ९ ४ 


००० 


० ९ ४ 


६ 


९९ 


० ८७ 


000 


० ८७ 


७ 


१०० 


०४५ 


0 00 


० ४५ 


८ 


१०१ 


१६४ 


000 


१६४ 


९ 


७५ 


० १२ 


000 


० १२ 


१० 


७६ 


० १ ९ 


००० 


० १ ९ 


११ 


७७ 


० ३ ९ 


0 00 


०३९ 


१२ 


१३२ 


२३० 


000 


२३० 


१३ 


१०१ 


००० 


१०१ 


१३२ 
१३२ 


१४ 


० ८१ 


००० 


० ८१ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक -चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


( ४ ) 

आर 


है . 


हे . आर 


१५ 


१३२ 


१ १० 


००० 


११० 


१६ 


० ७८ 


000 


० ७८ 


१३२ 
१३२ 


१७ 


० ७० 


000 


०७० 


१८ 


१३२ 


०७० 


००० 


०७० 


१ ९ 


० ९ ० 


000 


० ९ ० 


१३२ 
१४ ९ 


२० 


० ८१ 


000 


० ८१ 


२१ 


१४ ९ 


० ४० 


000 


० ४० 


२२ 


१४ ९ 


० ९ १ 


000 


० ९ १ 


२३ 


१७ ९ 


० ७० 


000 


०७० 


२४ 


० ९ ७ 


000 


० ९ ७ 


१७९ 
२ 


२५ 


० ९ ३ 


0 00 


० ९ ३ 


२६ 


२ 


१५६ 


००० 


१५६ 


२७ 


३ 


००० 


२८० 


२८० 
२६६ 


२८ 


००४ 


२७० 


२ ९ 


३ 


० ८२ 


००० 


० ८२ 


३० 


४ 


०३३ 


O 


00 


०३३ 


३१ 


५ 


० १२ 


0 00 


० १२ 


३२ 


६ 


० २५ 


००० 


० २५ 


३३ 


१० 


० १८ 


००० 


० १८ 


३४ 


१५८ 


१०१ 


000 


१०१ 


३५ 


१५८ 


१०१ 


००० 


१०१ 


३६ 


१५ ९ 


० ९ १ 


000 


० ९ १ 


३७ 


१५ ९ 


०३१ 


000 


०३१ 


३८ 


१६० 


० ५८ 


000 


० ५८ 


३ ९ 


१६१ 


० ३० 


0 00 


० ३० 


४० 


१६२ 


१ १० 


००० 


१ १० 


४१ 


१६३ 


१२१ 


000 


१२१ 


४२ 


१६४ 


१०० 


000 


१०० 


४३ 


१६५ 


० ६० 


००० 


०६० 


४४ 


१६६ 


० ४१ 


000 


० ४१ 


४५ 


१६७ 


० २ ९ 


000 


० २ ९ 


४६ 


००७ 


००० 


००७ 


१६८ 
१६८ 


४७ 


O 


००० 


O 


४८ 


१६८ 


०७१ 


००० 


० ७१ 


४ ९ 


१६ ९ 


०६३ 


O 


00 


०६३ 


५० 


१७० 


१२० 


O 


१२० 


५१ 


१७१ 


० ७६ 


000 


० ७६ 


१७२ 


० ०७ 


000 


००७ 


५२ 
५३ 


१७३ 


० ९ १ 


००० 


५४ 


१७४ 


० २२ 


000 


० २२ 


५५ 


१७५ 


० ४२ 


००० 


५६ 


१७६ 


० ६८ 


००० 


० ६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - एक - चालू 
( ३ ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


५७ 


१७७ 


०३० 


००० 


० ३० 


५८ 


१७८ 


० ९ ८ 


000 


० ९ ८ 


५ ९ 


१७८ 


० ९ ५ 


००० 


० ९ ५ 


६० 


७३ 


० २० 


000 


० २० 


६१ 


७४ 


० ०६ 


००० 


००६ 


६२ 


१०४ 


० ९ १ 


००० 


० ९ १ 


६३ 


१०४ 


०६५ 


000 


०६५ 


६४ 


१०५ 


००३ 


0 00 


००३ 


१०६ 


० ०६ 


००० 


० ०६ 


६५ 
६६ 


११८ 


१७९ 


000 


१७९ 


६७ 


११८ 


० ४३ 


0 00 


० ४३ 


६८ 


११८ 


० ३५ 


000 


०३५ 


६ ९ 


११८ 


० ५० 


000 


० ५० 


७० 


११८ 


० १५ 


0 00 


० १५ 


७१ 


११८ 


०१६ 


000 


० १६ 


७२ 


११८ 


० २८ 


००० 


० २८ 


७३ 


११ ९ 


००६ 


000 


० ०६ 


७४ 


११६ 


०३१ 


000 


० ३१ 
० १ ९ 


७५ 


११५ 


० १ ९ 


000 


७६ 


१२० 


० ५ ९ 


000 


० ५ ९ 


७७ 


५१ 


० ३८ 


००० 


० ३८ 


७८ 


५१ 


० १६ 


००० 


० १६ 


७ ९ 


५१ 


० १ ९ 


000 


० १ ९ 


८० 


४८ 


० ४५ 


००० 


० ४५ 


८१ 


४७ 


० १७ 


0 00 


० १७ 


८२ 


३५ 


० ५ ९ 


००० 


० ५ ९ 


८३ 


३४ 


० २४ 


0 00 


० २४ 


८४ 


३१ 


० ० ९ 


0 00 


००९ 


८५ 


३१ 


० ११ 


0 00 


० ११ 


८६ 


३१ 


० १३ 


००० 


० १३ 


८७ 


५२ 


० ० ९ 


000 


० ० ९ 


८८ 


५२ 


० ०५ 


0 00 


० ०५ 


८ ९ 


५२ 


० ५३ 


000 


० ५३ 


९ ० 


५२ 


0 ०५ 


000 


० ०५ 


९ १ 


५३ 


0 ८२ 


००० 


0 ८२ 


९ २ 


५४ 


० ८४ 


0 00 


० ८४ 


९ ३ 


५४ 


० ८५ 


0 00 


० ८५ 


९ ४ 


५४ 


० ८६ 


००० 


० ८६ 


९ ५ 


८२ 


१२१ 


0 00 


१२१ 


९ ६ 


९ २ 


0 00 


० ५ ९ 


० ५ ९ 
३० ९ 


२७ 


१३६ 


००० 


३० ९ 


९ ८ 


१३७ 


२२२ 


००० 


२२२ 


अ .- एक -२ ( १६४९ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


( ५ ) 
हे . आर 


हे . आर 


९९ 


१३७ 


१२१ 


००० 


१२१ 


१०० 


१३८ 


४ ९ ६ 


000 


४ ९ ६ 


१०१ 


१३८ 


१ ९ ३ 


000 


१ ९ ३ 


१०२ 


१३८ 


०६१ 


000 


०६१ 


१०३ 


१३८ 


१६१ 


000 


१६१ 


१०४ 


१३८ 


० ८१ 


००० 


० ८१ 


१०५ 


१३ ९ 


०७४ 


००७ 


० ८१ 


१०६ 


१४० 


१७९ 


० १ ९ 


१ ९ ८ 


१०७ 


१४१ 


२०६ 


० २५ 


२३१ 


१०८ 


१४२ 


०७४ 


००७ 


०८१ 


१० ९ 


१४३ 


० ८१ 


000 


० ८१ 


११० 


१४३ 


० ९ २ 


००० 


० ९ २ 


१११ 


१४४ 


२१० 


०३३ 


२४३ 


११२ 


१४५ 


० ७७ 


० ०४ 


० ८१ 


११३ 


१५१ 


७ ४८ 


००० 


७ ४८ 


११४ 


१५२ 


१८२ 


००० 


१८२ 


११५ 


१५२ 


१०० 


000 


१०० 


११६ 


१५२ 


० ८१ 


००० 


० ८१ 


११७ 


१५२ 


० ८१ 


००० 


० ८१ 


११८ 


१५२ 


० ८१ 


००० 


० ८१ 


११ ९ 


१५३ 


० ५१ 


००० 


० ५१ 


१२० 


१५४ 


१ ९ ६ 


000 


१ ९ ६ 


१२१ 


१५५ 


० ४१ 


000 


० ४१ 


१२२ 


१५५ 


० ५४ 


000 


० ५४ 


१२३ 


१५५ 


० ७५ 


0 00 


० ७५ 


१२४ 


१५६ 


०३९ 


000 


०३९ 


१२५ 


१५६ 


० ६८ 


000 


० ६८ 


१२६ 


१५७ 


० ५० 


००० 


० ५० 


१२७ 


१५७ 


० २८ 


000 


० २८ 


१२८ 


१५७ 


० ९ ८ 


000 


० ९ ८ 


१५७ 


० २६ 


0 00 


० २६ 


१२ ९ 
१३० 


१४९ 


००० 


१४९ 


१३३ 
१३४ 


१३१ 


० १२ 


000 


० १२ 


१३२ 


१३५ 


३२८ 


००० 


३२८ 


१३३ 


१४६ 


३४० 


O 


00 


३ ४० 


१३४ 


१४८ 


२२१ 


O 


२२१ 


१३५ 


१४८ 


०६३ 


000 


० ६३ 


१३६ 


१४८ 


२०२ 


000 


२ 


१३७ 


१४७ 


१६२ 


००० 


१६२ 


१३८ 


१४७ 


१३७ 


००० 


१३७ 


१३ ९ 


१४७ 


० ५७ 


००० 


० ५७ 


१४० 


१४७ 


१२१ 


000 


१२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १ ९ ४१ 


७ 


अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१४१ 


१४७ 


० ५ ९ 


००० 


० ५ ९ 


१४२ 


१४७ 


० ६० 


००० 


० ६० 


१४३ 


१४७ 


० ६० 


००० 


०६० 


१४४ 


१४७ 


० ६० 


000 


० ६० 


१४५ 


१४७ 


० ६० 


००० 


०६० 


१४६ 


१२६ 


२१५ 


००० 


२१५ 


१४७ 


१२७ 


०६० 


000 


०६० 


१४८ 


१२७ 


० ५८ 


0 00 


० ५८ 


१४ ९ 


१२ ९ 


० ८१ 


००० 


० ८१ 


१५० 


१२ ९ 


० १२ 


000 


० १२ 


१५१ 


१३० 


०३४ 


0 00 


० ३४ 


१५२ 


१३१ 


० ०६ 


000 


० ०६ 


१५३ 


१५० 


० १८ 


000 


०१८ 


१५० 


० ५१ 


0 00 


० ५१ 


१५४ 
१५५ 


१५० 


०३० 


००० 


० ३० 


१५६ 


१५० 


०३१ 


००० 


० ३१ 


एकूण 


१३६२३ 


० ९९ 


१३७ २२ 


संपादनाचे प्रयोजन .-जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

: - जिगांव प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

- जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ : - सिंचन क्षेत्र निर्मीती होवून शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदांना पाणीपुरवठा होणार 

आहे त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी 
शेतकरी भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार आहे . 


: 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप . - उक्त जमिनीचे नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( मध्यम प्रकल्प), बुलडाणा , जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा येथेनिरीक्षण करता 
येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक २९ ऑगस्ट , २०१ ९ . 


डॉ . निरुपमा डांगे , 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ११५०. 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 


आदेश 


राहिल. 


क्रमांकप्र.- ब - १-२४७-२०१९. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती मोनीका ई. आरलैंड, ह्या जर वर 


नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या 


असत्या . 


श्रीमती मो . ई . आरलैंड , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, अकोला यांच्या खाती दिनांक २५ जुलै , २०१९ रोजी 

एकूण 
६१ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे. यांना दिनांक २४ जुलै , 
२०१ ९ ते दिनांक २६ जुलै, २०१९ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की , श्री . एच . के . भालेराव, जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
आहे. 


न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


दिनांक ३ ऑगस्ट , २०१९ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती मो . ई. आरलैंड, ह्या जर वर 
नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या 


असत्या . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११५२ . 


आदेश 


क्रमांकप्र. - ब - १-२६५-२०१९. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये, 
श्री . एच . के . भालेराव, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अकोला ह्यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी 
व फौजदारी काम पाहिले. 


दिनांक ३१ जुलै, २०१९ . 


श्रीमती मोनीका ई. आरलैंड,जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अकोला यांच्या खाती दिनांक १३ ऑगस्ट , २०१ ९ 
रोजी एकूण ८० दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
०८ ऑगस्ट , २०१९ ते दिनांक ० ९ ऑगस्ट , २०१९ अशी एकूण दोन 
( ०२ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक १० ऑगस्ट , 
२०१९ , ११ ऑगस्ट , २०१९ व १२ ऑगस्ट , २०१ ९ दुसरा शनिवार , 
रविवार व बकरी ईदची सुट्टी जोडून दिनांक ०८ ऑगस्ट , २०१९ पासून 
ते दिनांक १३ ऑगस्ट , २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसही कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ११५१ . 


आदेश 


क्रमांकप्र. - ब - १-२५२-२०१९. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 


तीन ( ०३ ) 


होती. 


श्रीमती मोनीका ई . आरलैंड , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अकोला यांच्या खाती दिनांक ०३ ऑगस्ट , २०१ ९ रोजी 
एकूण ८३ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक ५ 
ऑगस्ट , २०१९ ते दिनांक ७ ऑगस्ट , २०१९ अशी 

एकूण 
दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक ४ ऑगस्ट, २०१९ रविवारची 
सुट्टी जोडून दिनांक ०३ ऑगस्ट , २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ०८ ऑगस्ट , २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती मोनीका ई . आरलैंड, ह्या जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या 


असत्या . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १ ९४१ 


९ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११५४ . 


आदेश 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , यापूर्वीदिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . एच. के . भालेराव, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व 


क्रमांक १४४-२०१९. 


फौजदारी काम पाहतील . 


श्री . आर . एम . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश, वरीष्ठ स्तर , बुलडाणा 
यांना दिनांक ११ जुलै , २०१ ९ रोजीची ०१ ( एक ) दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


अकोला : 
दिनांक १३ ऑगस्ट , २०१९ . 


य . गो . खोब्रागडे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अकोला. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक व 
प्रशासकीय पदभार श्री . एम . आर. तळेकर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
बुलडाणा हे स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११५३ . 


श्री . आर . एम . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , बुलडाणा 
हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


आदेश 


क्रमांक १३७-२०१९ . - 


श्री . आर . एम . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , बुलडाणा 
यांना दिनांक ०८ जुलै, २०१९ ते दिनांक १० जुलै, २०१९ अशी एकूण 
०३ (तीन ) दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक ०६ जुलै , २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ जुलै, २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एम . राठोड , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर , बुलडाणा येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक व 
प्रशासकीय पदभार श्री . एम . आर . तळेकर , मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , 
बुलडाणा हे स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे काम पाहतील. 

श्री . आर. एम . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर, बुलडाणा 
हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


श्री . आर. एम . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , बुलडाणा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ७० (१ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २२४ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०१ ( एक ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


दिनांक १२ जुलै , २०१ ९ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एम . राठोड , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर, बुलडाणा येथे 
स्थानापन्न म्हणून 

राहिले असते . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ११५५ . 


आदेश 


क्रमांक १४६-२०१९. 


श्री . आर . एम . राठोड, दिवाणी न्यायाधीश, वरीष्ठ स्तर , बुलडाणा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २२७ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


श्री . एन . बी . चव्हान , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, बुलडाणा यांना दिनांक १० जुलै , 
२०१९ ते ११ जुलै, २०१९ पर्यंत एकूण ०२ ( दोन) दिवसांची वैद्यकीय 
रजा ( परिवर्तीत रजा ) मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . ए. बी . इंगोले , चवथे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 

बुलडाणा 

यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहिला . 


दिनांक ५ जुलै , २०१ ९. 
अ .- एक -३ ( १६४ ९ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १९ ४१ 


श्री . एन . बी . चव्हान ,तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ (२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . काळदाते , तिसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
खामगांव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तिसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून 
राहिले असते . 


तिसरे सह 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . बी . चव्हान , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तिसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
बुलडाणा येथे स्थानापन्न राहिले असते . 


श्री . एस . बी . काळदाते , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ९ ६ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


श्री . एन . बी . चव्हान , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण १० दिवस वैद्यकीय ( परिवर्तीत रजा) शिल्लक 
आहे. 

त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ (दोन) दिवसांची वैद्यकीय 
रजा ( ०४ हाय पे रजा ) खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


दिनांक १५ जुलै , २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ११५७. 


आदेश 


दिनांक १२ जुलै, २०१९ . 


क्रमांक १५०-२०१९. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११५६. 


आदेश 


श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , जळगाव जामोद यांना दिनांक १७ जुलै , 
२०१९ ते दिनांक १८ जुलै , २०१ ९ अशी एकूण ०२ ( दोन ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक १४७-२०१९. 


श्री . एस . बी . काळदाते , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगांव यांना दिनांक २२ जुलै , 
२१०९ ते दिनांक २५ जुलै, २०१९ अशी एकूण ०४ ( चार) दिवसांची 
अर्जित रजा तसेच दिनांक २० जुलै, २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २६ जुलै, २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . आर . बी . डोळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, जळगाव जामोद हे स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे काम पाहतील . 


श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, जळगाव जामोद ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर 
त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 


. 


पदभार श्री . पी . के . मटकुळे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगाव हे स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे 
काम पाहतील 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ (२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . एस . पाल, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, जळगाव 
जामोद ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
जळगाव जामोद येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


श्री . एस . बी . काळदाते , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्रपद २१-२७, शके १ ९४१ 


११ 


श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , जळगाव जामोद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ६४ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ (दोन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ६२ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ (दोन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


दिनांक १९ जुलै , २०१९ . 


दिनांक १७ जुलै , २०१९ . 


. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ११५८ . 


आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११५ ९. 

आदेश 
क्रमांक १५३-२०१९ . - 

श्री . डी . एल . निकम ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव यांना दिनांक २४ जुलै, २०१९ ते दिनांक २६ जुलै, 
२०१९ अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक 
२३ जुलै , २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २९ जुलै, २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . आर. डी . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधिश -२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधिश , खामगाव ह्यांनी स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे काम 
पाहतील. 


क्रमांक १५२-२०१९. 


श्रीमती बी . एस . पाल, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, जळगाव जामोद यांना दिनांक १९ जुलै , 
२०१९ ते दिनांक २० जुलै, २०१९ अशी एकूण ०२ ( दोन ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १९ सप्टेंबर , २०१९ ते दिनांक २२ जुलै, २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्री . डी . एल . निकम , तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . आर . बी . डोळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, जळगाव जामोद हे स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे काम पाहतील . 


श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, जळगाव जामोद ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर 
त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम, १९ ८१ मधील नियम , ३९ ( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एल . निकम , तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश-१ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा 
सहायक सत्र न्यायाधीश, खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . डी . एल . निकम ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम , ७० (१ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १८७ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०५ 
( पाच) दिवसांची अर्जित रजा खर्चीटाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, जळगाव 
जामोद ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
जळगाव जामोद येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या. 


श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, जळगाव जामोद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम , ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 


( अवाच्य) , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


बुलडाणा : 
दिनांक १ ९ जुलै २०१ ९ . 


बुलडाणा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED 
ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


